रजा मंजूरीबाबत 
डॉ.सुनिल घिगे, 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्र.संआसे-२०२१/प्र.क्र.३६/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय, इमारत संकुल, 
८ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२२. 
वाचा :- र 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अरजा-२४९३/५९/सेवा-९,दि१६.०७.१९९४. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - सेनिवे-१००१/२९/सेवा-४ दि. १५.०१.२००१. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -सेनिवे-१०१/१३०/सेवा-४ दि.०२.०६.२००३. 
8. सहसंचालक,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे क्र.संआसे/२ब/टे-२/रजा डॉ.सुनिल PAV ४३८/२०२२, 
दि.२०.०५.२०२२. 
शासन Sea: 
संदर्भ क्र.४ अन्वये डॉ.सुनिल घिगे,वैद्यकिय अधिकारी,गट-ब यांचे दि.०७.०९.२०१८ ते दि.१३.०८.२०१९ पर्यंत 
एकुण ३४१ दिवसांची रजा मंजूर करण्याची सहसंचालक आरोग्य सेवा यांनी शिफारस केली आहे. संदर्भ क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये १८० पेक्षा अधिक दिवसांची रजा मंजूर करण्याचे अधिकार शासनास आहेत. यास अनुसरून 
डॉ.सुनिल घिगे,वैद्यकिय अधिकारी,गट-ब यांची म.ना.से.(रजा, नियम १९८१ मधीळ नियम क्र.६३ नुसार 
खालीलप्रमाणे रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम 
डॉ.सुनिल घिगे, 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-ब 


वा कालावधी 
दि.०७.०९.२०१८ते दि.१३.०८.२०१९ 


३४१-दिवस असाधारण रजा, 
(विना वेतन) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharash tra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२७१९२५१८१९१७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Qn —— gba! 
(OST. 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), १/'२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय, मुंबई. 


शासन Aa क्रमांकः क्र.संआसे-२०२१/प्र.क्र.३६/सेवा-१ 


संचालक, आरोग्य सेवा,आयुक्‍्तालय,मुंबई. 

सहसंचालक,(अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय,मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, ठाणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

जिल्हा,आरोग्य अधिकारी,ठाणे. 

जिल्हाशल्यचिकित्सक, ठाणे 

कै.डॉ. सुनिल घिगे,वैद्यकिय अ. गट-ब यांचे कायदेशीर वारस (सहसंचालक, आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय 
मुंबई यांचेमार्फत) 

१०. निवडनस्ती(सेवा-१). 


:० & & 5 ५८ ४० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


